राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत तालुका 
फळरोपवाटिका,आगार, ता. जुन्नर जि.पुणे येथील 
प्रक्षेत्रावरील गोडाउन शेड व पॉटींग शेड दुरुस्तीचे 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- फरोवा-२०१८/प्र.क्र.१६७/१३-अे, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १३ नोव्हेंबर, २०१८ 
संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि. २९/०३/२०१८. 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. फलो/फलो-२/नर्सरी/वित्तीय अधि./२८१८/१७. 

दि. १५/१०/२०१८. 


प्रस्तावना:- 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका विकसित करणे अंतर्गत 


तालुका फळरोपवाटिका,आगार, ता. जुन्नर जि.पुणे येथील प्रक्षेत्रावरील गोडाउन शोड व पॉटींग शेड दुरुस्तीचे 


अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबतचा प्रस्ताव कृषि आयुक्तालयाने सादर केलेला आहे. 


तालुका फळरोपवाटिका,आगार, ता. जुन्नर जि.पुणे येथील प्रक्षेत्रावरील गोडाउन 21S (Godown) दुरुस्ती 


करणेसाठी अंदाजपत्रकीय रक्‍कम रु. १,३६,९०७/- व पॉटींग होड (Soil Potting Shed) दुरुस्तीचे 


अंदाजपत्रकीय रक्‍कम रु. ५२,९६६/- असे एकूण १,८९,८७३/- रकमेच्या (अक्षरी रक्‍कम रु. एक लाख एकोण 


नव्वद हजार आठडो त्रयाहत्तर फक्त) अंदाजपत्रकास कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम(उत्तर) 
विभाग, पुणे यांनी तांत्रीक मंजूरी प्रदान केलेली आहे. 


वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ (सुधारणा दि.१७/०४/२०१५) भाग-पहिला, उपविभाग ५ 


अ.क्र. १० परिच्छेद अ. क्र. १३४ नुसार सार्वजनिक बोधकाम विभागाच्या परिरक्षणासाठी ताब्यात नसलेल्या 


इमारतीच्या सर्वसाधारण दुरूस्ती व विशेष दुरुस्ती प्रशासकीय (वित्तीय) मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासनिक 


विभागास आहे. त्यामुळे सदर प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. तरी प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान करण्याची विनंती कृषि आयुक्तालयाने यांनी केली आहे. त्यामुळे वरील बाधकामाच्या 


अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०१८/प्र.क्र.१६७/१३-अ, 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका विकसित करणे 


अंतर्गत तालुका फळरोपवाटिका,आगार, ता. जुन्नर जि.पुणे येथील प्रक्षेत्रावरील गोडाउन होड (Godown) 


दुरुस्ती करणेसाठी अंदाजपत्रकीय रक्‍कम रु. १,३६,९०७/- व पॉटटींग शोेड(50॥ Potting Shed) 


दुरुस्तीचे अंदाजपत्रकीय रक्‍कम रु. ५२,९६६/- असे एकूण १,८९,८७३/- रकमेच्या (अक्षरी रक्‍कम रु. 


एक लाख एकोण नव्वद हजार आठडी त्रयाहत्तर फक्त) अंदाजपत्रकास कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 


बांधकाम(उत्तर) विभाग, पुणे यांनी तांत्रीक मंजूरी प्रदान केलेली असल्याने व वित्तीय अधिकार नियम 


पुस्तिका,१९७८ (सुधारणा दि.१७/०४/२०१५) भाग-पहिला,उपविभाग ५ अ.क्र.१० परिच्छेद अ. क्र.१३४ 


नुसार अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१११३१४३६३३८१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ashok Maroti At! 
shok Maroti ee 
d Labour Department, postalCode=400032, st=Maharash’ 


2.5.4.20=e212845 163abd7087 1 7bb4bef92b6886b147679a5af5 
1494e268689ab8d696dd, 


Atram a 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२. संचालक फलोत्पादन, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
३. विभागीय कृषी सहसंचालक,पुणे विभाग, पुणे. 
४. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी,पुणे. 
५. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई /नागपूर, 
६. महाळेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा) मुंबई /नागपूर, 
७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
९. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष,नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला,मुंबई -३२, 
१०. अवर सचिव, कार्या-१४८१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प),कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन)विभाग,मंत्रालय, मुंबई.-३२. 
१२. निवड नस्ती (१३-ओ) 
पृष्ठ २ पैकी २ 


